Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


` श्री घमवोर जेन ग्रंथमाला पुष्प नं. १२ . 


|. जैन बालबोध. 


भाग १ छा व २ रा. 


मुंबई परीक्षालयाकडून परी तेकणितां मंजूर झालेलें. 


लेखक -= 
व्य. धर्मेवोर जेऊ रावजी सवारापम दोशो 
सोलापुर. 


प्रकाशक 
व्यवस्थापक- थी धर्मवीर जेत ग्रंथमाला, 


कल्याण भवन, सोलापूर २ > 


प्रति ३०००) 2.8८ ` ,( छि. ३५ पैसे 


च 
CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


प्ररताबना 


लहानपणापासून मुलामुलीना जॅनधर्माची माहिती व्हावी 
म्हणून स्व.धर्मवी र हावजी सखाराम दोशी यांनी जैनबाटबो धाचे 
४ भाग लिहून प्रकाशित केळे होते, या पुस्तकाच्या अनेक 
आवृत्या निघाल्या आहेत. जैन पाठशाळेमध्ये किवा रात्रिपाठशाळेः 
प्रध्ये धर्मशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना याचा बराच उपयोग 
झाला आहे. 


अध्यापकांनी .. विद्यार्थ्यांना आधुनिक शैछीने नीट 
समजावून सांगणें जरर भाहे तेव्हाच आजचे विद्यार्थी धमे शिक्षणा, 
कृडे आकविळे जाशील आज फकप धमे शिक्षण देण्याने कार्यभाग 
होत . नाहीं. त्यांना धामिक बनविण्याची आवश्यकता भाहे. 
ती धर्मवीरांचो भावना होतो. त्यासदूमावनेचो स्मृति कायम 
राहावा म्हणून त्यांच्या या कृतीस पुनः प्रकाशित केळे आहे. 


कल्याण भवन सोलापूर ) वर्धमान पाइवेनाथ शास्त्री 
ता. १-१-१९६८ : ( विद्यावाचस्पति ) 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


॥ श्री वीतरागाय नमः ।! 
जैन बाळबोध श्राज १ व्हा 
धडा १ ला. 


णमोकार मंत्र 
णमो अरहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आइरियाणं । 
णसो उयज्ञायाणं, णमो लोए सव्वसाहुणं ॥ १॥ 
अ्थं:-अरहंतास नमस्कार, सिद्धांत नमस्कार आचार्या 
नमस्कार, उपाध्यायास नमस्कार, लोकातील सर्व साधूस 
नमस्कार, हा णमोकार मंत्र होय. 


णमोकार मंत्राचे माद्दात्म्य. 
एसो पंच णम्तोयारों सत्वापावष्यणासणों । 
मंगलाणं च सव्वेसि पढमं होइ मंगलम्‌ ॥ २॥ 
भावार्थः-या णमोकार मंत्राच्या स्मरणाने पाप नाहींसे 
होते. कसलेही संकट आलें असलें तरी त्याचें निवारण 
होतें. आणि तो सर्व कार्यांत मंगलदायक आहे. हा संत्र 
३५ अक्षरांचा आहे. 


+ CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Founda, RA Digitization: eGangotri. 


१-जेव्हां मनीस तयाच्या प्रभावातें केवलज्ञान 
होते तें'हां त्यांना अरहंत म्हणतात, ते धर्माचा उपदेश 
देतात. म्हणून त्यांना प्रथम नमस्कार केला आहे. 
२-आुष्य पूर्ण झाल्यावरअरहंताचे शरीर कापरा- 
सारखे उडून जाते व त्यांचा आत्म (जीव) छोकाकांशाच्या 
वर जाऊन स्थिर राहतो. तेव्हां त्यांना सिद्ध म्हणतात. 
३-जे पुनि इतर मुनींना आपल्या संघात दाखल करिः 
तात, दीक्षा देतात, कांही अपराध घडल्यांस दंड करितात, 
अथवा संघातुन काढून टाकतात त्यांस आचार्य म्हणतात. 
४-जे मुनी आपण स्वतः शिकतात व दुसऱ्या 
बुनींस शिकवितात त्यांस उपाध्याय म्हणतात. 
५-उच्च कुलांतील माणसें मुनि ज्ञाली म्हणजे 
रागट्वेष मोह सोडून रानांत राहतात, तेथें ध्यान व ज्ञानाचा 
अभ्यात करीत असतात. दिवसांतून एकदां शुद्ध भोजन 
(आहार ) घेण्यासाठीं गांवात येतात. पेसा, कपडा वगेरे 
परिग्रह ठेवोत नाहींत. त्यास साधू म्हणतात, 
प्रहन= ( १) णमोकार मंत्र शुद्ध म्हणा (२) या मंत्राचे माहात्म्य 
सांगा (३)या मंत्रात किती अक्षरे आहेत(४)पस्मेष्ठी क णास 


म्हणतात? (५) वा ५ मंत्रात कोणकोणालातमस्काइ केला आहे? 
(६) अरिहृतांना प्रथन नमस्कार कां फेछा नाहे ? 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva 2०/७७/७७७७ "७ Digitization: eGangotri. 
` वतमान चोवोस तीर्थकरांची नांवें व चिने. 


Jats 


स्वस्तिकः 


>> र 


| & 
tT Ee 


८चंद्रप्रभ (चंद्र) ९पुष्पदंत (मगर ) १०४ तलना 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Found a वी 1२ Digitization: eGangotri. 
g 


EE? 
११ श्रेयांसनाथ (गेंडा) १२ वासुपूज्य ।रेडा) 


Co 


A कन 
१५ धर्मनाथ (वज ) झांतिनाथ ( हरिण ) 


१७ कुंथनाथ (बकरा) १८ अरनाथ (मासा 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


= प्‌ ) 
Wise 7 EE, 
pz >>> नः 


1२० सर्निसुव्रत कासव) २१नमिनाथ 
९मल्लिनाथ (कुम, २ सु (ह) 


२२नेमिताथ (शंख) २३प३बनाथ (सर्प) २४महावी र (सिंह) 

यांतून वृषभनाथास आदिनाथ, पुष्पदंतास सुविधि- 
नाथ आणि महावीरास वर्धमान, सन्मति, बीर. 
अतिवीर असेंहि म्हणतात. संसारांत राहणाऱ्या 
जीवांना ज धर्माचा उपदेश देतात त्यांना तीथकर 
स्हणतात. तीर्थ म्हणजे धर्म. सध्यां महावीर स्वामीचे 
तीर्थं चालू आहे. 

प्रशनः-१. पांचव्या सहाव्या, पंधराव्या, चोवीसाव्या, तीर्थ 
कराची नांवे सांगा २ सगळे तीर्थकर किती आहेत? पहिल्या 
आणि शेवटच्या तीथेक्ररांची नावें पांगा. ३ ज्यांची एक हून 
अधिक नावें आहेत असे तीर्थंकर कोणते ? तीर्थंकर कोणास 
- म्हणतात ? ४ ` मुविधिनाथ तीर्थंकर कोणास म्हणतात ? ५ 
.तीर्थकर चोवीस असतात की कमी जास्त अएतात ? 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


-( ६)- 


धडा ३ रा. ४ 
जीव आणि अर्जव॒_ 
ज्याला चेतना म्हणजे ज्ञान आणि दशन आहे 
त्याला जीव म्हणतात, जसें पुरुष स्त्रः, घोडा बेल, भंगी, 


किडा. 5 
भावार्थ:-या जगामध्ये जितके पुरुष, स्‍त्री, पशू, 


बक्षी, किडे वगेरे खाणारे, पिणारे, चालणारे, पाहाणारे 
प्राणी आहेत त्या सर्वात जंव आहे, 

ज्याला चेतना नाही त्याला अजीव म्हणतात 
जसें साती, वीट, धोंडा, लाकूड, पलंग, लेखणी, कागद, 
टोपी, वाटी वगरे. 

७ व्य 
जीवांचे भेद 

जीव दोन प्रकारचे आहेत, एक संसारी जोव 
माणि दुसरा मुक्‍त जंव. जे आठ कर्माच्या बंधनातून 
सुटलेले आहेत त्यांना मुवतजीव म्हणतात. ते पुनः 
कधी संसारांत येत नाहींत. सिद्धजीव हे मुक्तजीव होत. 

संसारी जीव दोन प्रकारचे आहेत. .एक त्रस' 

रे स्थावरजीव. 

म he एक धमं आहे; त्याचा उदय प्राप्त 
झाला असतां.द्वीद्रियादिकामध्यें जे जन्म धारण कर” 
तात त्यांस त्रसजीब म्हणतात, जरी हदा पाणो वगेरे 
ह्यावर जीव देखील हलन चलन किया करतात, तसेंच 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


( ७ )- 


त्रसजीव कधीं कधीं स्थिर बसलेले, निजलेले दिसतात, 
तथापि हालणें चालणें या क्रिया त्रसजीवामध्यंच होतात. 
यार्कारतां हलनचलनांबरून त्रस जीवांचा परिचय 
चांगला होतो. हींद्रिय, त्रींद्रिय, चर्तारद्रिय, पंचेंद्रिय 
जोव हे त्रसजीव होत. 
स्थावर नामक कर्माचा उदय प्राप्त झाला 
असतां जें जोव पृथ्वी, वनस्पती दगेरेमध्ये उत्पन्न 
होतात त्यांस स्थावर जीव म्हणतात. यांची उत्पत्ति 
शीत व उष्ण वगरे निमत्त प्राप्त होताच आपोआप 
होत असते. पृथ्वी, (जमीन) पाणी, अग्नो, वायु, वन- 
स्पतों, (वृक्ष) हे स्थावर जींव होत. 
प्रहन-१. समई, उखळ, कढई, खरारा, हत्ती, घोडा, उंट, 
मोर, कावळा, शेळी, रुपया, वारा, दिवा, कागद, आंबा, 
कान, पान, गाडी, घोडी, साडी, हाड, कातडं केस, दाळ, 
झाल, बदक, मनुष्य, यामध्यें जीव कोणते व अजीव 
कोणते ? २. त्रस आणि स्थावर यांत काय भेद आहे ? 
३. त्रसजीव किती व कोणकोणते आहेत ? ४. स्थावरजीब 
किती प्रकारचे आहेत व कोण कोणते ? ५. हत्ती पाणी, 
घोडा, वारा, कुत्रा, मांजर, अग्नी, या.जीवामध्यें त्रस कोणते 
च स्थावर जीव कोणते? ६ क्त झालेले जीव संसारात 
येतात काय ? जितके तुम्ही पहातां तितके सवं संसारीं 


जीव आहेत काय ? ७ चेतना कक्षात म्हणतात ? घुकत 
“आणि संसारी जीवामध्यें काय करक आहे ? है 


(०-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


घडा ४ था 
इंद्रिय 

१ ज्याच्या योगाने जीव ओळ'वला जातो 
त्याला इंद्रिय म्हगतात; इंद्रिय पांच आहेत १ स्प्ने- 
द्रिय म्हणजे त्वचा (कातडे) २ रसनेंद्रिय म्हणजे जीभ, 
३ ध्राणेद्रिय म्हणजे नाक, `४ चक्षु रिद्रिय स्हणजे डोळे, 
ष्‌ केंद्रिय म्हणजे कान. 

ज्यायोगे हल हा भारी, रूक्ष चिकट, कठोर, मृदु 
थंड, उष्ण यांचे ज्ञान होते त्याला स्पनेंद्रिय म्हणतात 
जसें.अ'्नीचा स्पर्श झाल्यास उष्णता व पाण्याचा स्प 
झाल्यावर थंडी समजते. 

ज्यायोगे गोड, कडू, तिखट, आंबट, खारट, 
वगेरे रसाचें ज्ञान होतें त्याठा रसनेंद्रिय म्हणतात. 
जसें पेढा गोड, तिबाचों पानें कडू, मिरची तिखट आणि 
लिंबू आंबट लागतें. 

३ ज्यायोगे सुगंध आणि दुर्गंधाचें ज्ञान होतें त्याला 
घ्याणेंद्रिय असें म्हणतात. जसें गुलाब, केवडा, या फुला- 
वासुन सुगंध आणि घासलेंटच्या तेलापासून दुर्गंध येतो. 

४ ज्यायोगे काळया, पिवळया, हिरव्या, तांबड्या, 
निळया, पांढऱ्या इत्यादि रंगाचे अयवा हे रंग एकमेकांत 
मिसळून होणाऱ्या अनेक प्रकारच्या रंगाचें ज्ञान होतें 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


JSON 


-( ९ )= अ 
ह्याला चक्षारिद्रिय स्हेणतात. जसें * दुध, दही, चौंदी हुः 
पांढरे; कोळसा काळा; रक्‍त तांबडे, -सोतें . पिवळे 
असतें 'वगरे. 2 पास । RRR BE 5 
ज्यायोगे शह्ांचे ज्ञान होते त्याला कर द्वियं 
शणतात. अर्से-पनव्य; पशु, यांचे बोलणें अववा बाजा 
सनई वगेरेचा आवाज एकणेः "`` ` ` ` ¦ 
प्रइन:- १ इंद्रिये कितोआहेतं ? “आणि त्यांची नांवें 'काये 9 
२'तिसेऱ्या आणि पांच्या इंद्रिवांपॉसून 'काय बोध होतो ?? 


घेते ? , ५ इंद्वियासिवाय.जीव असतो वा. ना Mae 
चूडां 5 वा 


पांच प्रकारते-जीव हक 


* ` ज्यांना फतत एक स्पेन इंद्रिय असतें त्यांना 
केंद्रिय जोव.स्हुणतात जसें पृथ्वी, पाणी, सःती, वायू 
यतप्पती.. +; लल) (३; लक ऊह 0 
२ ज्यांना स्पर्शन आणि रसंना हीं दोने इंद्रि 
असतात त्यांत दीद्रिय जीव म्हणतात. जसें-आळी, शंख, 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


“( १० )- 


३ ज्यांना स्पर्शन रसना, घ्राण ही तीन इंद्रियें अस- 
हात त्यांना त्रोंद्रिय जोव म्हगतात. जसे-ढेकूण मुंगी मुंगळा 


४ ज्यांना स्पर्श न रसना घ्याण, आणि चक्षु हीं 
चार इंद्रियें असतात, त्याना चर्तारद्रिय जीव म्हणतात, 
जसें-भंगा, माशी, पतंग, 


ज्यांना .पांच इंद्रिय असतात ते पर्चेद्रियें जीव 
होत. जसें-रेव, नारकी, मनुष्य, पशु. 


प्रहनः-१ माशी, बेळ, कुत्रा, साप, अग्नी, पाणी, मुंगी 
शंख, आळी, हत्तो या जीवांना कोणती व किती इंद्रिये 
आहेत! २द्वींद्रिग जीवापेक्षां चतुरिन्द्रिय जीवांमध्यें काय 
अधिक अहे? ३ज्ग जीवाला ड'ळे असतात त्याला नाक 
हासते किवा नाही आण ज्याला राक असते त्याला डोळे 
असतात कारे ? ४ तुम्हाला कोणती इंद्रिये आहेत ? रथाव 
जीवास कोणती इंद्रिये नसतात ? ५ एक मनृष्य जन्मापासून 
आंधळा आहे तर त्याला किती इंद्रिये आहेत, असे म्हणावे ? 
६ मुक्ता आणि बहिरा या दोहोंत काय भेद आहे? ७ तुमचे 
क्षोणते इंद्रिय ज्यास्त काम करते व कोणते इंद्रिय तुम्हांस 
चांगले वाटते ? ८ ज्याला जीम, डोळे, नाक, कान नाहीत 
असा एक मनुष्य आम्हो पाहिला तर आमचे म्हणणें खरे आहे 
की खोटे ? ९ मनुष्याला पांच इंद्रय अपतात तर बहिस्याला 
च मृक्याला मनुष्य म्हणावे कीं नाही १०. त्रीद्रिय जीव होणें 
चांगले .कीं चतुरिद्रिय जीव होणे चांगले ? 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


-( ११ )- 
थड ६ वा. 


अरिहताची स्तुति. 
जयांची महाघोर कमें निमालों । 
खरी ज्ञानद्ष्टी जया प्रप्त झालो ॥ 
हिताचाच जो मागे दावो जनाला । 
सदा भक्तिभावें नम्‌ त्या जिनाला ॥ १॥ 
परंज्योति जो केवलज्ञान भानु ३ [ 
असे भव्य लोकांस जो कामधेनु ॥ 
जया पाहतां शांति होते मनाला । 
सदा भक्तिभावे नम्‌ त्या जिनाला ॥ २॥ 
नको संसुर्त चा पसारा सनाला । 
असें पुणं बेराग्य वाटून ज्याला । 
तपाने भवांतून जा मुक्त झाला ' 
सदा भक्तिभावे नमं त्या जिनाला ॥ ३ ॥ 
सभामंडपो ३९ अंत्राळो विशाल । 
जणं दिव्य मूर्तो {दसे सूयं गोल ॥ 
जयावांद्नो सौख्य नाहों जनाला । 
सदा भक्तिभावें नमं त्या जिनाला ॥ ४॥। 
जयाची महा दिव्यवाणी उदेली । 
खरां आत्मतत्वें जगा दाखबीली । 


ॐ तमव्सरगांत 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


न 


झणी नेतसे अज्ञता जो ल्याला । 

सदा भव्तिभावें नमू त्या जिवाला ॥ % ॥ 
जयाचा यशोदुदंभी नित्य गाज । र 
भहाप्रातिहाय सदा जो विराजे' 11 : ; घर ८ हर 
भहेंद्रास जो सर्वेदा वंद्य झाला. । 


संदा भक्तिभावें नम त्या जिनाला ।! ६ ॥ ३ 


जयापासुनीं शोक गला लयाला । 


स्हणूनीं अझोकांस जो प्राप्त झाला | hE 


टिळा जो असे खास भूमण्डलाला । 


संदा भवितभावें नम॑ त्या जिनालां ॥ ७ 


प्रमा फाकलो संव लोकते ज्याची 


जगी जाहली कौत ज्याच्या गणांची 
[त्रलोकास जो सर्वदा बदा झाला । 


सदा भक्तिभावे नम्‌ त्या जिनाला ॥८॥ | 
जयाची महाभारतीं रत्नमाला): ' ` '' ` 


गळां घालनीं भषवी जो’तनूला.॥ 


खरा या जगीं तोच जन्मास/ आला) 77 


सदा भरितमावें नमूं त्यां'जिताला'॥।' ९ 1६ 
महामंत्र उच्चरितां +जीवकानें "` ` `` 


सुखें साडिला प्राण'ज्या'५कुवकुरागे॥  ' _ 


न॑जीवंधरानें कुत्र्याने 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


-( १३ )- 


ज्याच्या बलें तो पहा देच झाला । 

सदा भक्तिभावे नमूं त्या जिनाला.॥ १० ॥ 
जयाच्या णमोक।रमंत्रे अनेक । 

जगीं जाहले मुक्‍त योगींद्र लोक ॥ 
समुद्रांतुनो ०भूपही पार झाला । 

सदा भक्तिभावें नमूं त्या जिनाला ॥ ११॥ 
+जलीं मंत्र ज्याचा लिहुनी (कराने । 
स्वयं त्यावरी ठेविला पाय ज्यानें । 
ममहीपाल तो पोचला दुर्गेतीला । 

सदा भवितभावें नम्‌ं त्या जिनाला ।। १२॥। 
जयाचे सदा नाम योगोंद्र घती । | 

संदा कीति गाती जगीं भव्यपंक्तो ॥। 
णमोकार ज्याचा जना गोड झाला । 

सदा भवितभावें नएं त्या जिनाला ॥ १३॥ 
उठा बंधुनो ! आठवू या प्रभूला । 

तयाच्या गुणांची स्तुतीं गावयाला ॥ 

सुखें आदरें लाबं या हो ! जनाला । 

सदा भक्तिभावे नमूं त्या जिवाला ॥ १४ ॥ 


I rR खिल दा 5ै Pans 
०श्रीपाळराजा +पाण्यात © हातानें ऊपुप्रौमराजा, 


(०-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


३३ नमः सिद्धेभ्यः 
जन बालबोध भाग २ रा 
धरा १ ला. 
गुरुत्तवन. 
( शार्दूल विक्रेडित ) 
अंतब' ह्यपरिग्रहां त्यजुनिया आत्मस्वरूपीं भला । पक 
दाही लीन विनाशण्यास अखिला दुष्क्मेजाला ' ht 
दादी मंगल मोक्षमागं सुजनां भव्याप्रत प्रीतिने धा 
ऐशा सद्गुरुच्या पदों सन असो. हें लोन सद्भवितन । १। 
| ॥ अभग॥ 

घीतराग देव सद्गुरुनिग्रंन्य ॥॥ 

जिनवाणी ग्रंथ, हेंचि सत्य ॥ १॥ 

तत्वें जी कथोली जिनानीं तीं सत्य ॥ 

ऐसें मानी नित्य, सम्यकत्वीं तो ॥ २ ॥ 

दारु पिऊ नये सेवं नयें मांस ॥ 

त्यागावे मधास श्रावकानें ॥ ३॥ 

त्रसहिसा त्यागं स्थूलासत्य सोडी ॥ 

हथलचोरी सांडी श्रावक जो॥ ४॥ 

परस्त्रीसेवन वाजतो जो साच ॥ 

आद्याहुनी खरचं, अधिक नोहे ॥ ५ ॥ 

ऐसे मूळगुण आठ धावकाचे ॥ 

पाळीतो लो जो साचे, श्रावक तो ॥ ६॥ 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 
( १ a ) £] 
धडा २ रा, 


त्रम जीवांचं चार प्रकार आहेत. 


१ द्वींद्रिय जीव २ त्रोंद्रिय जोव ३ चर्तुरिद्रिय जीव 
४ पंचेंद्रिय जीव, यांना त्रस जोव म्हणतात. 

विकलत्रय--द्वोंद्रय जोव, त्रों'द्रय जव, चतुरि” 
ज्ञो जीवांना विकलत्रय म्हणतात. 

पंचेंद्रिय जीवामध्यें तियंच पंचेद्रिय तोन प्रकारचे 
असतात १जलचर जोव, २स्थलचरजीव ३नभचर जोव. 

१ ज नेहमीं पाण्यांतच राहातात ते जलचरजोव 
होत. जसें-मासें, सुसर, सगर वगेरे. 

२ जे पृथ्वीवर चालतात फिरतात ते स्थलचर 
जीव होत. जसें गाय, म्हैस, कुत्रा, मांजर वगरे. 

३ ज्यांना आकाशांत उडतां येते ते नमचर जीव 
होत. जसें कावळा, राघू, चिमणी फबुतर वगरे. 

पंचेंद्रिय जीवाचें संज्ञो व असंज्ञो असें दोन भेव 
आहेत. १ सज्ञो ( सेनी ) २ असंज्ञो (असती) 

ज्यांना मन आहे अर्थात्‌ ज्यांना चांगले वाईट 
कळते, तसेंच जे शिक्षण आणि उपदेश ग्रहण करू शक- 
तात ते संज्ञी होत. जसें-उंट, हत्ती, बकरा, मोर, पोपट, 
दानर, इत्यादि पंचेंद्रिय तियंच, मनुष्य, देव, नारकी, 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


-( १६ )- 


ज्यांना मन नाहों, जे शिक्षण उपदेश ग्रहण करू 
इकत नाहींत, अर्थात्‌ ज्यांना चांगले वाईट कळत नाहीं 
ते असंज्ञी जोव होत. हे सर्व अधंज्ञी जीव तिर्यचातच्‌ 
असतात. र 
एरेंद्रिय, हीं द्रिय, त्रोंद्रिय, चतुरिद्रिय जव, नियमा 
असंज्ञीच असतात. पंचें ्रयामध्यें मनुष्य, देव, नार की हे 
जीव नियमाने संज्ञोच असतात. केवळ तिर्यंच पंचेंद्रिय 
कांहीं संज्ञो व कांहीं असंज्ञो असतात. 
प्रशनः-१. खाली लिहिलेल्या जीवा मध्यें कोणते जीव 
विकलत्रय आहेत ? हत्ती. घोडा, मुंगी, ढेकूग, माशों. भुंगा, 
२. संज्ञी व असंज्ञो जीवामध्यें कोणता भेद र ? यांतून 
तुम्ही कोण आहां ? ३. सवें पचेंद्रिय जीव संज्ञी असतात 
काय ? आणि सवं संज्ञी जीव पचेंद्रिय असतात काय ? ४. 
खाली लिहिलेल्या जीवांमध्ये जलचर जीव कोण कोणते 
आहेत ? हंस, कुत्रा, कोंबडा, मासा, बेडूक कासव, बगळा. 
५. जलचर आणि स्थल्चर यांत काय भेद आहे ? ६, 
संज्ञी जीवास जास्तीत जास्त किती इंद्रिये असतात आणि 
कमीत कमी किती ? ज्या जींवाला डोळे नाहींत त्यांत आणि 
संज्ञी जीवांत काय फरक आहे ? ७. आकाशांत फक्त 
तियंच पंचेंद्रिय जीव उड़ूं शकतात काय ? उडण्याची शक्‍ती 
असणारे सर्वे जीव नभचर म्हटले जातात काय ? ८.जो जीव 
आकाशांत फार उंच उडतो आणि जमिनोवर आपले 
घरटे करितो तो स्थलचर आहे किंवा नभचर आहे. ? 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: 893190०. 
-[ १७ )- 
धडा उरा. 
स्थावर जीवांचे भेद. 

ज्यांना एक स्पशरेंदियच असते ते स्थावर जीवं 
होत ; ते पांच प्रकारचे आहेत. । 

ज्यांना पृथ्वी हेंच शरीं! आहे त्यांना पृथ्वीकाय 
जीत म्हणतात. जसें मातो, पाषाण, अभ्भ5, रत्न, 
सोनें, चांदो वगेरे खाणींतून निघणाऱ्या धातु परंतु 
उत्पत्तस्थानापासुन वेगळे झाल्यास बहुत करून या 
पृथ्वीकायात जोव राहात नाह. 

२, पाणी हेंव ज्यांचे शरोर अहे त्याला जल- 
काय जीव म्हणतात ; जसें पाणी, गारा, बफे, बगेरे_ 

३ अग्नि हेंच ज्याचें शरींर आहे त्याला अग्तिक्राय 
जीव म्हणतात ; जसें दिव्याची ज्योत, आण वगेरे, 

४, वायु हेंब ज्यांचे शरोर आहे त्याला वायु- 
काय जोव प्ह॒गतात. जसें हवा वावटळ वगेरे, 

५, वनस्पतीच ज्याचे शरीर आहे त्याला 
बनस्पतिकाय म्हणतात; जसें वक्ष, वेल फळ फूल वगरे, 

ही पांच प्रकारची शरीरे धारण करणारे जीव 
ह्थल (बादर) आणि सूक्ष्म दोन प्रकारचे आहेत 

जे दुसऱ्याला अडथळा करितात व ज्यांना दुसरे 
अडथळा करितात ते बादरकाय जीव होत, सूक्ष्मजीव 
कोणत्याही चध्तुला रोकू शकत नाहो. 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


-(१८)- 


भ्रइनः--१ स्थावर ओवांचे किती प्रकार आहेत? २ 


न्या जीवांचे हरा है शरीर आहे त्याला काय म्हणतात ? 
३ आंब्याचे झाड, द्राक्षाचा वेळ गुळाबाचें फूल आणि 
[ब्राची पाने हे कोणते जोव होत ? ४ मोती, रत्न, पाष्राण, 
गारा, हे कोणते जोव होत? ५ एका तळ्यांत कमळाच्या 
फुलावर भुंगे गुंजारव करितात तर तेथें कोण कोणते जीव 
धावत ? ६ सूदन आणि वादर यांचे फरक सांगा? 


धडा ४ था. 
पांच पापे ४ 
पापाचें पांच प्रकार आहेत. १ हिता, २ असत्य, 
३ चोरी, ४ कुशील, ५ परिग्रह्‌, 


१ प्रमादाबुळे आपल्या आणि दुसऱ्याच्या प्राणाचा 
घात करणें अथवा मन दुखविणें याला हिसा म्हणतात 
हें पाप करणारास निर्दयो, हिसक म्हणतात. 

२ ज्या गोष्टीला अथवा ज्या बस्तुला जसें पाहिलें 
असेल अथवा जसें सांगितलें असेल अथवा जसें विचारांत 
आणले असेल तें तसें न सांगणें याला छोटे बोलणें अथवा 


असत्य म्हणतात. हें पाप करणारास लबाड, दगंबाज 
महणतात. 

३ कोणाची ठेवलेली, पडलेली किवा विसर लेली 
बस्तु न देतां घेणें अथवा उचछून दुरुच्यास देणें याला 
रोरी म्हणतात. हैं पाप करणारास चोर म्हणतात, 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


~( १९ )= 


४ परस्त्रीबरोबर संभोग करणें हें कुशील होय 
हैं करणारास व्यभिचारी म्हणतात, 


५ धन, धान्य, गाय, बेल, हत्ती, घोडे वर्गरे वरतूं- 
वर सोह करणें आणि या वरतुमध्यें ममत्वभाव ठेवणे 
आणि या संसारिक वस्तु एकत्र करण्यांत आसवत होणे! 
यास परिग्रह म्हणतात. हें पाप करणारांत लोभी, कंजूष 
शोको स्हणतात. 


प्रऽनः- १ पापाचे किती प्रकार आहेत ? व ते कोणते? 
२ एका विद्याथ्याने दुसऱ्या व्द्याथ्याचिं पुस्तक त्याला न 
विचारता घरी नेलें तद त्यानें कोणतें पाप केलें ? ३ एका 
मुलास कापडाची फ ए आण्ड आहे व तो वरचेतइ नवे नये 
कपडे करवीत असतो तर तु! ही त्यात काय म्हणाल ? सर्वात 
बाईट पाप कोणते? 
४ एका मलानें दुसऱ्यास मुलास एक थप्पड माश्ली, मास्त- 
रानी त्यात विचारलें की तू मार्लित काय ? तेव्हां त्यार्ने 
नाहीं म्हणन सांगितले. तर त्यानें कोणते पाप केलें ? ५ हिसा 
कशाला म्हणतात ? उदाहरणें द्या. छरे बोलणारा चोरी कछ 
शकतो कीं नाहीं? ७या पांच पापांच्या उछट काय माहे ? 
८ एक मनष्य पुढें पाहन जात होता, तथापि त्याच्या पायाः 
खालीं एक मुंगी मेली तइ त्यार 1 हिसेचें पातक लागलें की नाही? 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage (06) Digitization: eGangotri. 
म व्यय 


धडा ५ व.. 
कपाय 
आत्म्याशिवाय भिन्न पदार्थावर आसक्ती किवा 
सोह उत्पन्न होणें त्याला कषाय म्हणतात, कषाय चार 
प्रकारचे आहेत, १ क्रोध, २ मान, ३ माया, ४ लोभ, 
१ राग येणें याला क्रोध न्हुणतात, 
२ गवे उत्पन्न होणें यास भान म्हणतात, 
३ कपट करणें अर्थात्‌ मनांत एक, वचनांत एक 
भाणि करण्यांत भलतेच यांस माया म्हणतात, 
४ एखाद्या गोष्ठींबिषयीं अत्यंत अभिलाषा करणे 
यांस लोभ म्हणतात, व 
है चारहो कषाय पापबंधांचीं मुस्य कारणें आहेत, 
आणि जोवाल। अत्यंत दुख देणारे आहेत. 
प्रश्‍न:-१ कषाय करिती आहेत? त्यांची नांवें सांगा, 
२ कषाय केल्यानें काय काय होते ? ३ लोमी आणि गरिष्ठ 
माणसास कोणकोणते कषाय होतात ? ४ एकविद्यार्थी हुषार 
काणि दुसरा मंदबुद्धीचा आहे. पहिल्यास दुपच्यानें कांही विचार 
ल्यावर पहिला त्यात कांहीं मदत करीत नाही. पण उलट 
त्याची निंदा व अ'पडी तारीफ करितो तर त्याला 
कोणता कषाय अंत्र म्हणतात ? ५ राग आला अपंतां कोणत्या 
कषायाचा बंध होतो ? ६ माया म्हणजे काय ? 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


-(२१ )- 


धडा. ९ वा. 
गति 


जे बाच्या विशेष स्थितोला गति म्हणतात. गति 
चार प्रकारची आहेत. १ नरकर्गात, २ तिथंचर्गात, 
३ मनुष्प्रगति, ४ देवति. 

१ नरकगति-पृथ्वीच्या खाली सात नरक आहेत. 
नरकामध्यें फार दुःख आहे. तेये अगसाऱ्या जोवाला 
रात्रंदिवस अत्यत दुःख भोगावे लागते. एक क्षण 
देखिल मुख मिळत नाही. पशु अथवा मनुष्य मरून 
नरकांमध्ये जन्म घेतात, तेव्हां त्याला नरकगति 
प्रिळाली असे स्हुणत!त. या गतोंतोल जीव पंचेंद्रिय 
असतात. | 

२ तिर्थचगति--पशु, बक्षी, मुंगी, मुंगळा वगेरे 
जनावरांला तियंच म्हणतात. जेव्हां. एखादा जोब 
मरून या गतिमध्यें जन्म घेतो तेव्हां त्याला तियंच- 
गतीप्रध्यें तो जन्मला असे म्हणतात. या गतीमध्ये 
वांची इंद्रियांचे जीव असतात. क 

३ मनृष्यगति- कोणतेही जीव मरून जव्हा 
मनुष्याचे शरीर धारण करतो तेव्हां त्याला मनुष्यगति 
प्राप्त झालो असे म्हणतात. 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


-( २२ )- 


४ देवगति-वर सांगितलेल्या तीन प्रकारच्या 
ज्ञीवा दिवार जीवांचा चोथा एक प्रकार आहे. ज्यांना 
कल्पवृक्षापासून उत्पन्न अनेक प्रकारचे उत्तम भोगो- 
पभोग प्राप्त होतात, ज्यांचे शरीर सप्तधातुर हित 
दिव्य असते; आणि ज्यांचा रात्रंदिवस सुखामध्य 
जन्म होतो त्याला देवगति प्राप्त झाली असे म्हणतात. 
या गतीतील जोव पंचेंद्रिय असतात. देव मरून नारको, 
नारको मरून देव होऊ शकत नाहीं इतर दोन गतीं 
मध्ये ते जन्म घेऊ शकतात. 


प्रहनः-९ गति किती आहेत ? त्यांची नावें कोणती ? 
२ सर्वात चांगली गति कोणती ? झाणि वाईट गति कोणती ? 
नरक किती आहेत ? ते कोठे आहेत ? तेथे असणारांस दुःख 
असते किवा सुल ? ४ खाली लिहिलेले जींव कोणत्या गतीत 
आहेत ? मांजर, बैल, मासा, वृक्ष, मनुष्य, चं डा, वानर, चाकर, 
बायको, मुंगी, देव, ५ एक गाय मेली आणि ती मनुष्य गतीत 
जन्मली तर ती पूर्वी कोणत्या गतीत होती आणि मातां कोणत्या 
गतीत गेली ? ६ जर एकादा जीव नरकातूननिघून कुत्रा 
ज्ञाला तर त्यापैकी त्माची कोणती स्थिति चांगली ? 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


-( २३ )- 


श्रावक प्रतिक्रमण. 


( वसंततिलका ) 


जीवीं --प्रमादभव दोष अनेक होतो । 
जेव्हां > प्रतिक्रमण होय लयास जाती। 
तस्भात्‌ तदर्थ भाव जंतुहि जाणण्यांत । 
सांगेन ८. संतृतिजकमं सरेल खास ॥ १॥ 
स्रग्धरा. 
वापी सर्वथा मी जडघि जिनपते 'लोभमायातंचेता । 
रागहेषें करून अतिमलिन अज्ञा माणसें. कमंकर्ता ॥ 
भ्रौलोषयाचा धनी तूं प्रभू तव चरणीं लीन होऊन सर्षे । 
निदेनें त्यागितों मो सुपथि धरुनियां आपत सोडून गर्व।२। 
आर्या. 
आर्या क्षमितों स्ंप्राण्यां, प्राणी सवे क्षमोतही मजशीं।। 
सर्व प्राण्यांशी मप, संत्री राहो न घेर कोणाशी ॥ ३॥ 


किक अजब rere ammemcmESe 


+ चकी अथवा आळसापांसून उत्पन्न झालेले % कृत कर्माचा 
वरुचाताप करणें,” संसादापासून उत्पन्न झालेलें कर्म "लोभ 
माया यांनी व्याकुळ झालें आहे चित्त ज्याचे असा 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


५ ७० )८ 


मंदक्रांता 
रागाचा जो बंध आहे तयास | देवा हर्षा आणखी दीनतेस 
औओःसुस्यांत झोक भोतोस २ सांता । म सोष्ठी तो 
३ रत्यरतीस आता ॥ 
आर्या 
हा दुष्ट कर्म, केलें मी दुष्ट चितना वचना ॥ 
मानस जळतो संतत, पश्चात्ताप करून देवाज ता ।'५॥। 
एका पासुन पांचा ४ करणांच्या तेवि ५ भूमिकार्याच्या 
अवनलबायवनध्पति ६-काक त्रसक्राय जोवमात्राच्या 1६1 
प्रम मजकडून मारणताडपीड।ऽपघातनाश जडी ।। 
कृतकारिताऽन्‌मोदन घडले तरि ७अघ नसोचि संसारी।७। 
5835 
दर्शनप्रतिमा आद्या, द्वितीया व्रत बोलतो । 
सामायिक ततीयेस, चौथी प्रोषय सांगतो ।। ८ । 
सतित्तत्याग पांचवी, राज्यभो जन साही ॥ 
सातवां ब्रह्मचर्या तो, भार भत्याग आठवीं ॥९॥ 
नत्रवी परिग्रहत्याग, दहावी अनुभोदना । 
उद्दिष्टाहारत्यागाते, आकरावी असें म्हणा ॥ १०॥ 


_१रागबं्र राग म्हणजे दष्ट वस्तुविषयों प्रेमरूपविक्रार, यांचा 
आत्माशीं होणारा पंत्रं4. २रागबंध, द्वेष, हषे, दीनता, औत्सुक्य 
शोक व भय या सात विकारां ३ रति आणि अरति या दोन्ही 
विकारास ४इन्द्रियांच्या ५पृथ्त्रीकाय जीवांच्या ६अप्‌ काय, अग्नि 
काय, वायुकाय वनस्पतिकाय, आणि त्रसकायजीवांच्या ७ पाप, 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 
= ( २५ ) = 
शार्दूलविक्रोडित 
अक्रा ज्या प्रतिपा चरी कथियल्या त्यांत प्रमादे ( जिन । 
लागोनी अतिचार दोष ढळली शुध्दब्रतापापुन ।। 
माझी त्याच व्रतांत होउ िएनी देवा! २उपःथापना । 
सर्वज्ञ प्रभुराजपादि अशि हो माझा सदा यात्रना ११। 
आर्यापांचा परमेष्ठोंच्या साक्षोनें होउं, होउ मजठायों। 
३ स्वीकृति दृढव्रताचौ सम्यवत्वामह खरीचिरस्ायो १२ 
अनुष्टप दिवसा प्रतिक्रमण-क्रिया जी रोज चाललो । 
४ तदूभूतदोष साराया, पूर्दाऽऽचार्शाक्रपाप्रती । १३॥ 
अनुलक्षून मी पूर्ण, पश्चात्तायीं करून धो ५। 
करितों सिध्दभकतीनें, कायोत्सर्गा यथातिधि | १४। 
( णमो अरिहंताणं इःयादि जाप्य करावें ) 
शादूलविक्रोडित. 
ज्यांनी इका रजांप्रतों उडविले सुप्रेऽ जे माती । 
खोकी पुज्य जिनेंद्र केलि तयां संदूमक्तिनें म स्तवी॥| 
हे चोवीस जिनज तीर्थकर जे लोकत पावें ७हित। 
लोकीं ८आगमफार धर्षकर त्यां मो वंदितो सांप्रत।१५। 
MRR EO 
१ आळसातें चुकीनें, उन्मत्तपणानें २ पुतः स्थापना ३ स्वीकार 
४ प्रतिक्रमण क्रियेत झालेंठा ५ बुद्धि ६ कमेख्पी धुळीत ७ 
हित करणारे ८ शास्त्रकते, 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 
-( २६ )- 


ऋषभाजत संभव जिन अभिनंदन सुमतिनाथ पर्झाजत।। 
सुपाइवं चंद्रप्रभ जिन देवी श्रीपुष्पदंति मम नमन १६। 
शीतल [जनास नमुनी श्रेषांसा वासुपूज्य विमलात ॥ 
देबा अनंत धर्मा शांतिस कुंयुस करीन नमनास । १७। 
अरनाथ मल्लिनाथ मु'नसुब्रत नमिस नमिपाइर्वास ॥ 
घोरात नमन करितों कमंक्षय हो करो प्रसादास ।१८। 
करितों प्रतिक्रमण मी शध्दें भावें करून तवचरणीं ॥ 
संपुर्ण दोष कथितों घडलेले मजकडून दिनरजनीं। १९। 
पहिल्या प्रतिमेमध्ये अपुनि जरी मीं जिनोक्ततत्बांत। 
शंका केलो अयवा संसृतिसुख मानिलेंच परमहित ।२०। 
अथवा सद्गण लक्ष्य न दे उनियां किळसअशुचिवेहाची 
केलो असेल किंवा कौत स्तुति इतरर्धाम लोकांचीं २१ 
किवा तत्संबधी किमपिहि अतिचार वा अनाचार ॥ 
भनवचनकाय यांनीं केलें वा करविलेंहि साचार । २२। 
किवा करणाऱ्याला अनुमोदन स्यां दिलें जगद्वंधो ॥ 
तरि भम पाए निरर्थक होवो अहन्महादयासिधों ॥ 
करिता प्रतिक्रमण मी शुद्ध भावें करून तव चरणों ॥ 
संपूर्ण दोष कथितों घडलेले मजकडून !दनरजनीं। २४ 
हसऱ्या प्रतिमेमध्यं स्दू्लाऽहिसान्रतांत सी पहिलें ॥ 
असुनी दधबंधाते छदातें बा विभो जरी केलें ॥२५॥ 
सर्वज्ञा ! कोणावर १अतिभारारोपणास केलें वा। 
एअन्ननल-निरोधन चा केलें म्यां तिष्ठुरे हि जिनदेवा 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


अतिचार दोष वडले जे देवा ! मजकडून दिवपास ।३। 
किवा घडव ले म्यां अथवा अनुमति दिली घडायास.२७। 
हृदयं वचनें कायं जरि घडले मजकडून हे दोष। 

तरि मत्पाप निरर्थक होवो राहो न तिळभरी शेष :२८। 
करितों घ्र तत्रनण सौ शद्ध भावे करून तव चरणो । 
सपूणं दोष काथतों घडलेले मजकडन दिनरजनो ।२९। 
दुसऱ्या 9।तमेमध्यं ४स्थ्लानतवर्जनत्रती असुनी । 
मिथ्योपदेश केला गुजगोष्टी प्रकटिल्याहि समजोनि।३०। 
खोटे लेख लिहीले लोभे पुन्यासापहार जरि केले ! । 
दसाकारभंत्रभेदा केले वा ७तदतिचारहं! घडले 1३१! 
अथवा घडवोीले भ्यां दिधलां अनुसोदना घडायातें : 
हृदये वदने कायें तरि होवो नष्ट पाप माझे तें ।३२। 
घडले जे दोष विभ ! स्थूराचोर्यब्रतांत सर्वज्ञा ! । 
करितो ८निराकुती सों त्यांचीही जिनवरा! ९यथाप्रज्ञा 


MRS ल... प न 
१ शक्तिहून जास्त ओझे छादणें २ अन्न आणि पाण्याचा 


अटकाव ३ दिवसा प्रतिक्रमण करितांना 'दिवसास' व रात्रौ 
अतिक्रमण करिताना 'रात्रीस' असें म्हणावें ४ स्थूल अपत्य. 
त्यागत्रतामध्यें ५ ठेवीचा अपहार ६ शरीराच्या हालचालीवरून 
मनांतीळ अभिप्राय प्रकट करणें ७ स्थूळासत्यत्यागब्रतीचें अतिः 


सारदोष ८ दूरीकरण ९ यथामति. 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


-(२८)~ 


दुमऱ्या प तिथामध्यें र्थ्लाचोय्तांत जरि चोरी । 
केलो वा करदीली किंवा मं! १स्तेयवस्तु जवळ करी ३४। 
रराज-नयाऽतिक्रमणा मापावजनामध्य लब।ड़ी वा । 
३ प्रतिरूपव्यवहारा जर मा केले असेल ।जनदेवा ' ३५। 
अथवा तत्संबंधी केले अतिचार दष दिवसभर । 
कृतकारर ताऽन्‌मोंदन दिधलें वा तयास ईशवर '३६। 
सन वचन काय याहीं ज'र घडले मश्रकडून है दाष। 
तरि पाप नष्ट माझे होवा, राहा न तिळभरो उष ३७ 
क्रतो प्रतिक्रमण मा शुद्धे भावें करून तबचरणों । 
संपुण दोष कांग्तों घडलेले मजळडून दिनरजनी '३८। 
दुसऱ्या प्रतिमेमध्यें स्१लब्रम्ह्रतांत जर देवा! 

लग्ने केले अर्वातल इतराघ्रों आज मि चला अववा ।३९' 
चेश्या कुमारिकाजन विववा ४परयुव त गमन जरि केलें 
(० स्वपतवांचुन जरि सो परपुरांशीं कधीं गमन केले): 
अथवा ५अनगचेष्डा किता (सम नासजावकार७ख र घडले 
अतिचार दोग यांघे घडले वा मजकडून ८दिवसास । 
किवा घडवोल म्यां किटा अनुमति दिली घडायास ४॥। 

१ चोरोची वस्तु २ राजाच्या कायद्यांचे उल्लंघन ३ 

सूळ स्वरूपांत फेरबदल करणे. ४ परस्त्री ५ सृष्टीविरूध्द 
समोग ६ काम विकार ७ तीव्र ८ दिगस प्रतिक्रमण करतीन, 
'दिवसास’ व रात्रौ प्रतिक्रमण कर ताना 'रात्रीप्' असें म्हणावा 
७ वरच्या ओळोच्य। एजी ही ओळ त्त्रियांनी म्हणावी, 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation, Kolkata. Digitization: eGangotri. 
i 

न करय याही, रि घडले मजकडून हे दोष ॥ 
तरि पाप वष्ट घाझे होवो, राहो च तिळभरी जेब ॥४२॥ 
करितों प्रतिक्रमण मी शुद्धे भावेंकलन तव चरणों ॥ 
संपूर्ण दोष कथितों घडलेले मजकडून दिनरजनी ,।४३॥ 
पंचम ६्परिग्रहीनिति स्द्लब्रति मी असून देव जिना! ।। 
एवत्ताभिघायि दुसऱ्या प्रतिमेमध्यें ८सुरेंद्रनृतचरणा ।।४४ 
९अयहु -गो- वृष वाजोप्रनृति धनांचें अतिक्रमण केलें 1 
सत्र १०माय गोधुपादिक धान्याचेंहि अतिक्रम ग घडले ॥४ 
वाहेम ११रोप्य सेवक साजनत्रहनाद दस्त्वतिक्रसण 11 
जरि परमेशा! घडले घडले वा तर्दावचार थजकड्च ।, ४६ 
दिनभर घडवं ले म्यां अनुमोदन वा दिले घडायास 11 
हृदये वचनें काये तरि मस अघ नष्ट होउ निःशेष ,,४७॥ 

स्तुति ( हरिगीता छंद ) 

तूं पतित पावन सों मालच येई शरण चरणों त्वरे । 
जिव ! जनन मरण अयादि नाशक दुःखभंजन देव रे ! 
तुज नेणतां करि भवित दृढ सी अन्य देवावरि व्मो ! । 
सम आत्मरूप न जाणिलें भवकाननीं भटके प्रभो ! । 
संतृतिमहारण्यांत माझें ज्ञानधन लुटिती यदा । 
द परिग्रहपरिमाण ७ ब्रतनांवाच्या ८ सुरेंद्र,ना नूत, आद्वेत 
चरण ज्याचे अशा ९ जमीन, घर, घोडा, गाय, बेळ इ.१० जव, 
उडीद, गहू इ.१ १सोने,रुपें,सेवक, भांडीं इ. वस्तूंच्या पंदिमाणाचें 
उल्लघन 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


दक 
खल कसंतरकर, बनुनि पागल फिर फिरें चोर्गात तदा । 
परि धन्य झाला आजचा दिन, वेळ, साझा जन्मही । 
हृदयाचली मम भाग्यरवि ये देखतां तद मृति हो! 
नासाग्रदृष्टि धरी विरागी, शांतसुखहंडळ अहा ! । 
सत्प्रातिहार्यं विभतियुत रदिकोटि छबि हरिते पहा! । 
सद्ज्ञान दिनकर उगवतां मिथ्यात्वतम झणि लोपला ! । 
बहुरत्नलामें रंक हषं हूरयसागर खवळला ! । 

कर जोडितों, शिर नस्रमावें ठेउनी, पदि याचना! । 
करितो त्रिलोकाधिप जिनेशा ! श्रवण करि करुणाघना ! | 
इच्छी न भी सुरभोग, वा नर चक्रिपद, ऐंश्वर्यही ! 

हा 'बालपुत' मागे, तुझी दे भक्ति दृढ भस भविभवीं ।' 


अथ इष्टप्रार्थना ( शा. वि. ) 
शास्त्राभ्यास = १जिनेंद्रसंस्तव सदा २आर्यासवें संगतौ । 
साधूचे गुण-गान दोषकथतीं अत्यंत ३म्‌कस्थिति । 
सर्वाशी हित मिष्ठ भाषण असो आत्म्यामध्यें भावना ॥ 
जन्मोंजन्म असें निरंतर घडो जों मुक्तची ४साधना । 
तव पदयग मम भानि मप्त मानस तव पदद्॒यी लोन । 
राहो जिनेंद्र तोवरि होइल संप्राप्ति सुक्तचें सदन । 
अक्षरपारार्थाहो मात्रांहो होन हें असें कवन । 
भगवति देवी मजला क्षमा करो तोंच दुःखपरिहरण ॥ 


१ शास्त्र स्वाध्यय, जिनाचों स्तुतिः २ सज्जन लोकांचा. 


३ घोनवणा. ४ प्राप्ति 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


n 


आमने येथें मिळणरी पुस्तकें 


कल्या णका इकवद्यक्ग्र थ १० ) 
परतेशवेभव प्रथमभाग प्रेस 
धरतेशवेभव द्वितीयभाग५ ) 
धरतेशवेभवतृत य चतुर्थ. ५} 
३६ ३ेजेनेंद्र्रतकथासग्रहू ७) 
अन ब्रतकथा संग्रह वरे 
क्रियामंजरी १) 
नागकुमार १) 
पचस्तःत्र म. अर्थसहित .७५ 
जैनतित्यपुजाबाठ ,७५ 
छहुढाला ( मराठी ) प्रेत 
नहिसा १) 
तत्वार्थसूत्र लघुटीका .६५ 
बा ब! जेनद्वर्म १.२भ्राग. ३५ 
ऋष मदेव चिव २) 
षा.बो.जेनधर्म ३ ४माग १) 


प्रतिष्ठातिलक ८) 
स्वयं मूस्तोत्र २॥) 
पाश्वेनाथपुशण २) 
पात्रकेसरी स्तोत्र १) 
ऋषिमं इलस्तोत्रपूा १) 
जेनवाचनपाठमाला२इा.७५ 
दर्धनकथा  . ,७५ 
शीलकथा .७५ 


वसुनंदिश्रावकाचार ,७५ 
धनं जय नाममाला ५० 
सं. पृप्रापाठादि संगद १॥) 
सं.चोषी सतं।र्थकर पुजा १११) 


'भाषसंग्रह २॥) 


आर्यारत्नकरंडक .३५ 
मक्तामरस्तोत्र अथंतह.४० 
यशोधए चरित्र -९) 


———— 


धमच जेन ग्रंथमाला, ७५ पूर्व मंगळवाए पेठ, सोलापुर २ 


or 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


YP ४४६८८८ , 


ज्र RE ह६ ३६ NE NR RE RENE NR NRE RENE RE RENE RH REE Td 


Printed. by 


॥॥॥शाश। Parshwanath Shas 


at 


Ealyan Power Printing Press 
75 East Mangalwar Feth 
Sholapur 2 


MRENR DAT HERA ENERO 6६78 के ROE ER 
RH IE HIN कर तर पर DE TE 


3६3६3 कत्तल अ अत्य आ अध्मर अर आ € के CR शी ते आ २ BRIER 


(०-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


